RNI No. MAHBIL / 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


अधिसूचना 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ जमीन / अ-०३ / शा.ज. / डंपींग / म्हसळा / २ ९ ४५१/ २०२०.- म्हसळा नगरपंचायत, ता . म्हसळा , जि. रायगड कडील सर्वसाधारण 
सभा ठराव क्रमांक १५५ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० विचारात घेता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ , 
मधील कलम २५३ मधील, पोट- कलम ( १ ) अन्वये, प्राप्त शक्तीन्वये मी, श्रीम. निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड , जी अधिसूचना काढण्याचे 
योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम २५३ मधील , पोट - कलम ( १ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा 
संभव असलेल्या सर्व नागरिकांच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

अधिसूचनेचा मसुदा 
म्हसळा नगरपंचायत , ता . म्हसळा, जि . रायगड कडील सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १५५ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० विचारात घेता, 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ , मधील कलम २५३ मधील, पोट -कलम ( १ ) अन्वये, प्राप्त शक्तीन्वये, 
मी , श्रीम. निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड , याद्वारे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० पासून रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातील म्हसळा 
गावातील खालील वर्णनाच्या जमिनीचे ०.७१.० हे . आर क्षेत्रापैकी ०.६१.० हे. आर क्षेत्राचा मसणवटा म्हणून असलेला वापर बंद करण्यात येत 
आहे. ( उर्वरित ०.१०.० हे . आर क्षेत्र मसणवटा म्हणून पूर्ववत सुरू राहील . ) 

अधिसूचीत जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 


गाव व तालुका 


स.नं. /हि.नं . 


एकूण क्षेत्र ( हे. आर ) 


वापर बंद क्षेत्र ( हे . आर ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( २ ) 
म्हसळा, ता . म्हसळा, जि . रायगड 


१ 


३८/१ 


०.७१.० 


०.६१.० 


१. उक्त विनिर्दिष्ट दिनांकापासून खालील नमूद ०.६१.० हे. आर क्षेत्रात कोणतेही प्रेत पुरील किंवा त्याची अन्यथा विल्हेवाट लावील त्यास , 
अपराध सिद्ध झालेनंतर दोन हजार पाचशे रुपयापर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल. 


अलिबाग, 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० . 


निधी चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


१) 


भाग एक ( को.वि.पु .) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ४२ 

BY THE COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE , RAIGAD -ALIBAG 


NOTIFICATION 


No. Masha/ Jamin / A -03 /Gov.Land /Dumping Mhasala /29451/2020. — In view of the resolution 
No. 155 dated 3rd September 2020 passed by the Mhasala Municipal Council and in exercise 
of the powers conferred under sub -section ( 1 ) of section 253 of the Maharashtra Municipal 
Council Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 , I , Smt . Nidhi Choudhari , 
Collector Raigad , intend to issue Notification and as required under provisions of said sub 
section ( 1 ) of section 253 , following draft of said notification is hereby published for information 
of all persons likely to be affected . 


DRAFT OF NOTIFICATION 


In view of the resolution No. 155 dated the 3rd September 2020 passed by the Mhasala 
Municipal Council and in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1 ) of section 253 
of the Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayat and Industrial Townships Act , 1965 , 
I , Smt . Nidhi Choudhari , Collector Raigad , do hereby direct that area admeasuring 0.61.0 
H. R. out of the total area admeasuring 0.71.0 H. R. of following described land situating at 
village Mhasala , Taluka Mhasala , Dist . Raigad shall cease to be used for the disposal of the 
dead bodies from dated the 30th September 2020 , ( Remaining area admeasuring 0.10.0 H. R. 
of said land shall be continued to be used for the disposal of the dead bodies . ) 


DESCRIPTION OF NOTIFIED LAND 


Serial No. 


Village and Taluka 


Survey No./Hissa No. 


Total 


Area ceased 


Area ( H.R ) 


to be used 


( H.R ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


Mhasala , Tal . Mhasala , 


38/1 


0.71.0 


0.61.0 


Dist . Raigad . 


1. Any person who buries or otherwise disposes of any corpse in above described area 
admeasuring 0.61.0 H , R after the date specified in the above notification for closure of the 
same , shall , on conviction , be punished with fine which may extend to two thousand and five 
hundred rupees . 


Alibag , 
dated the 30th September 2020 . 


NIDHI CHOUDHARI, 

Collector , Raigad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ४२ 


३ 


THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. XI(6 / 144 /(05 )/2020.—Whereas, due to the situation prevailing in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is apprehended that subversive/anti 
social elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of 
breach of peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and 
injury to private / public property on that account ; 

2. And whereas , it is necessary that some checks should be put on landlords/tenants so 
that terrorist /anti - social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities , 
riots , affray etc. and that immediate action is necessary for the prevention of the same. 

3. Now , therefore, I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the 
Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan 
Mumbai s Order dated 23rd December 1959 u / s 10 , sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police 
Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby order that each landlord /owner /person of any 
house /property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let / 
sub -let / rent out any accommodation to any person , shall immediately furnish the particulars 
of the said tenant/tenants to the Senior Police Inspector of the Police station concerned . The 
persons dealing in property business , shall also inform in writting , to the Senior Police 
Inspector concerned , in whose jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said 
tenants . 


4. If the person to whom the accommodation is let / sub - let /rented out is a Foreigner, then 
the owner and the Foreigner , shall furnish his Name , Nationality , Passport details i.e. 
Passport No. , Place and date of issue , validity , Visa details i.e. Visa No. , category , place and 
date of issue , validity , registration place and reason for stay in city to the concerned police 
station . 


5. This order shall come into force with effect from 26th September 2020 and shall be 
effective for a period of 60 days upto 24th November 2020 ( both days inclusive ) unless 
withdrawn earlier . 


6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


7. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal 
Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices. 

Given under my hand and seal on this 25th day of September , 2020 . 


SHAHAJI UMAP , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate, 

Greater Mumbai . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) — १ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY / 

MUMBAI /PROHIBIT ACTS /2020-18 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I 
Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - sections ( 1 ), ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00.01 hours of 1st October 2020 to 
24.00 hrs . of 15th October 2020 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels, swords , spears , bludgeons, unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms ( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 
( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missiles . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof. 
( e ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music . 

( f) Delivery of harangues , use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the State . 

2. If any persons goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the 
article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 , feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal on 29th September 2020 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police Railways Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ४२ 

THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. CP /XI(6 ) / 2266 /( 07 )/2020.—Whereas, it is likely that terrorist /anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , aerial missiles , para - gliders 
in their attacks and thereby target VVIPs, endangering the life of public at large , destroy 
public property and cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police 
Commissionerate area ; 

2. Whereas, it has become necessary that certain restrictions should be put on the 
activities of such elements across the Brihanmumbai Police Commissionerate to prevent 
probable sabotages through such drones, remote controlled micro - light aircrafts, aerial missiles , 
para - gliders , for which some preventive and proactive measures needed be taken to prevent 
the same . 

3. Therefore , I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) do hereby order that no flying activities of drone , remote 
controlled micro - light aircrafts aerial missiles , para - gliders , etc. shall be allowed in the 
jurisdiction of Brihanmumbai Police Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. from 
29th September 2020 to 28th October 2020 except for aerial surveillance by Mumbai Police or 
by specific permission in writing by Dy . Commissioner of Police ( Operation ) , Brihanmumbai . 

4. This order shall remain in force with effect 00.01 hrs . of 29th September 2020 till 24.00 
hrs . of 28th October 2020 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal 
Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices. 


Given under my hand and seal on the 28th day of September , 2020 . 


SHAHAJI UMAP , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ . / ३८०० / २०२०.- श्री. ए . एम . मुजावर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०२० अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १ सप्टेंबर २०२० व पुढील दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीला 
जोडून, दिनांक ३१ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. नं . पासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.पु. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कोविड -१ ९ चे निबंधांना अधीन होऊन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेत सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रूजू 
होण्यापूर्वी प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री . ए . एम. मुजावर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 

, 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. ए . एम . मुजावर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहीले असते. 

श्री. ए . एम . मुजावर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एम . एम . राव , दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


वि. प्र. इंगळे, 


रायगड , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक राअ./ ३८५७/ २०२०.- श्री. सी . यु . शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, रोहा, यांची दिनांक ७ सप्टेंबर २०२० ते ११ सप्टेंबर 
२०२० अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० , दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० व १३ सप्टेंबर २०२० , रोजीच्या सुट्टीस जोडून 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजीचे का.वे. पूर्वी पर्यंत कोविड-१ ९ चे निबंधांना अधीन होऊन 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेत सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत अल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रूजू होण्यापूर्वी 
प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय , रायगड- अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. सी. यु . शिपकुले यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, रोहा येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. सी. यु . शिपकुले, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री. सी. यु . शिपकुले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस . डी. कमलाकर , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर रोहा यांजकडे राहील. 


विभा प्र . इंगळे, 


रायगड, 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३८५८ / २०२०.- श्री. अ . अ . मेहेंदळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ७ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० , दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० व दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० 
रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पूर्वीपासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० रोजीचे का.वे. पुर्वीपर्यंत कोविड -१ ९ चे 
निबंधांना अधीन होऊन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रूजू 
होण्यापूर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड - अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. अ . अ . मेहेंदळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ . अ . मेहेंदळे, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री. अ . अ . मेहंदळे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर . आर . पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , अलिबाग यांजकडे 
राहील. 


विभा. प्र . इंगळे , 


रायगड , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४०१२ / २०२०.- श्री . आर. आर . पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक २० सप्टेंबर २०२० व पुढील दिनांक २६ सप्टेंबर २०२० , 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, तसेच दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० 
रोजीचे का.वे. पुर्वीपर्यंत कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना अधीन राहुन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रूजू होण्यापूर्वी 
प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय, रायगड- अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. आर . आर . पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम, ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. आर . आर . पाटील, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री. आर . आर. पाटील, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए . ए . मेहंदळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील. 


विभा प्र . इंगळे, 


रायगड , 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०२० / आश्विन १६-२२ , शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./ ४०१३ /२०२०.- श्री. अ . अ . पांडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
१७ सप्टेंबर २०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , कोविड -१ ९ चे निर्देशांना अधीन राहून मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . अ . अ . पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल, म्हणून येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. अ . अ . पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री. अ . अ . पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए . एस. सोनवलकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे 
राहील. 


रायगड , 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० . 


विभा . प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. ४०५ ९ / २०२०.- श्रीमती एम . ए . आनंद, जिल्हा न्यायाधीश -२, पनवेल यांची दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती एम . ए . आनंद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२, पनवेल , जिल्हा- रायगड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम, ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती एम . ए . आनंद, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश -२, पनवेल जिल्हा- रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या . 

श्रीमती एम . ए . आनंद, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. आर . जी. अस्मर, जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जिल्हा - रायगड यांचेकडे राहील. 
चौकशी करणे. 

उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


रायगड , 
दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२० . 


विभा. प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


